70\E:\2009\PROMOTION\Order\CR 354.09 SP. DCP posting.Iwp 


महाराष्ट्र शासन_ 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक - रापोसे -०७०९/प्र.क्र.३५ ४/पोल-१ (अ) 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, दिनांक - ३९ जुलै, २००९. 
संदर्भ :- ९) शासनपत्र, क्रमांक रापासे- ०७०८/प्र.क्र.७०५ /पोल-१अ, दिनांक १२ जून, २००९. 
२) पोलीस महासंचालक यांचे पत्र क्रमांक पोमसं/१/७४३०/पो.अ-पो.उ.अ.(असंवर्ग)/ 
निवडसूची ०८-०९/ ३२०/०९, दिनांक २५.६.२००९. 


शासन आदेश :- 


पोलीस अधीक्षक / पोलीस उपायुक्‍त (असंवर्ग) या संवर्गातील पदावर पदोन्नतीसाठी तयार 
करण्यात आलेल्या निवडसूची सन २००८-०९ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या पोलीस उप अधीक्षक/ सहायक 
पोलीस आयुक्‍त (निशस्त्र) दर्जाच्या अधिका-यांची, खालील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार अपर पोलीस अधीक्षक/ 
पोलीस उपायुक्‍त (असंवर्ग) या पदावर पदोन्नतीने नियुक्‍ती करण्यात येत आहे:- 


'पदोन्नतीवरील पदस्थापना 


अ. | अधिका-याचे नांव व सध्याची नेमणूक 
ie श्री.एस.जी.वायसे-पाटील, अपर पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, पुणे 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
कर्जत उपविभाग, जि.रायगड 
श्री.आर.यू.जाधव, 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
मेहकर उपविभाग, जि.बुलढाणा 
३ . व्ही.टी.आगवणे, 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, मुख्यालय-३, मुंबई 


अपर पोलीस अधीक्षक, हिंगोली 


प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, अकोला 
(प्रलंबित विभागीय चौकशीअंती देण्यात येणारी 
शिक्षा पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार 
असल्याच्या लेखी पूर्वसंमतीच्या अधीन राहून.) 
पोलीस उपायुक्त, बृहन्मुंबई. 


गं श्री. बी.के.सोनावणे, 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, मुख्यालय, 


| ठाणे शहर 

uy | श्री. ए.एस.पंधारे, पोलीस अधिक्षक/ पोलीस उपआयुक्त, राज्य पोलीस 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, नबी मुंबई नियंत्रण कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

६ | श्री. ए.बी.पोटे, पोलीस उपआयुक्त, इमिग्रेशन, नागपूर शहर 
सहायक पोलीस आयुक्‍त, पुणे शहर. 

७ | श्री. व्ही.डब्ल्यू.चंदनशिवे, अपर पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 

|__| सहायक पोलीस आयुक्त, गुन्हे विभाग, मुंबई | नाशिक. 

é | श्री. सी.ए.चोगुले, अपर पोलीस अधीक्षक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, 

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, नाशिक. 


वसई, जि.ठाणे (ग्रा.) 


70\E:\2009\PROMOTION\Order\CR 354.09 SP. DCP posting.lwp 


ae श्री. एस.डी.कदम, प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, जालना. 
अपर उपआयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 
गं श्री. ए.आर.गायकवाड, उपआयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 


अपर पोलीस अधिक्षक (एक टप्पा पदोन्नती), 
गु.अ.बि., महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


— 


¥ 


श्री. पी.बी.सोनावणे, 
अपर पोलीस अधिक्षक (एकटप्पा पदोन्नती), 
गु.अ.वि., महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण विद्यालय, मरोळ, मुंबई 


पोलीस उपअधिक्षक, संगमनेर उपविभाग, 
जि.अहमदनगर 


१२ | श्री. एस.के.निकम, अपर पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग, नागपूर 
उपविभागीय पोलीस अधिकारी, 
रोहा उपविभाग, जि.रायगड 
१३ | श्री. एम.एम.वाढवे, उपआयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, नागपूर 
पोलीस उपअधिक्षक, वरोरा उपविभाग, 
जि.चंद्रपूर 
ae श्री.आर.एल.पवार, पालीस अधिक्षक, एस.सी./ एस.टी. कमिशन, वरळी, 
| सहायक पोलीस आयुक्‍त, गुन्हे विभाग, मुंबई | मुंबई 
१५ | श्री. एस.एस.बुरसे, अपर पोलीस अधीक्षक, अंबेजोगाई, जि.बीड. 


¥ 


१६ | श्री. पी.एन.पवार, 


पोलीस उपअधिक्षक, नागरी हक्‍क संरक्षण, 
नागपूर 

. एच.बी.जाधव, 
पोलीस उपअधिक्षक, अकोट उपविभाग, 
जि.अकोला 


RC 


श्री. मेघशाम रामचंद्रराव मालेगांवकर 
(श्री.विडुल रामचंद्र चिंतलवार), 

उपविभागीय पोलीस अधिकारी, दौंड उपविभाग, 
जि.पुणे (ग्रा.) 


पोलीस अधिक्षक, गु.अ.बि., औरंगाबाद 


पोलीस अधिक्षक, नक्षलविरोधी अभियान, नागपूर 
(प्रलंबित विभागीय चौकशीअंती देण्यात येणारी 
शिक्षा पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास तयार 

असल्याच्या लेखी पूर्व संमतीच्या अधीन राहून.) 
अपर पोलीस अधीक्षक, बारामती, पुणे (ग्रामीण) 


id 
Re 


श्री. ए.एस.देसाई, 
अपर उपआयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
मुख्यालय, मुंबई. 


उपआयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 


२. 


उपरोक्‍त वबिवरणपत्रातील ज्या अधिका-यांविरुध्द विभागीय चौकशी प्रलंबित आहे अशा 


अधिका-यांना विभागीय चोकशीअंती होणारी शिक्षा पदोन्नतीच्या पदावर भोगण्यास ते तयार असल्याच्या लेखी 


पूर्वसंमतीच्या अधिन राहून पदोन्नती देण्यात यावी. 


३. 


अनुसूचित जमातीच्या अधिका-यांच्या बाबतीत शासन शुध्दीपत्रक, आदिवासी विकास विभाग, 


क्रमांक-एसटीएस-१४२०००/प्र.क्र.४३/कार्यासन-१०, दि. २८/५/२००१ मध्ये, ज्या अनुसूचित जमातीच्या कर्मचारी / 


अधिकारी यांच्या जमातीच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी त्यांच्या पदोन्नतीच्या टप्प्यांपयंत झालेली नाही अशा सर्व कर्मचारी 


70\E:\2009\PROMOTION\Order\CR 354.09 SP. DCP posting.lwp 
/ अधिकारी यांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्यात यावी त्याशिवाय त्यांना पदोन्नती देण्यात येऊ नये, अशी तरतूद 


आहे. उपरोक्‍त अधिका-यांपैकी अनूसूचित जमातीच्या ज्या अधिका-यांची जात प्रमाणपत्र पडताळणी झालेली नाही 
त्यांना प्रमाणपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतरच पदोन्नती देणे आवश्यक आहे. सदर अधिका-यांचे जात प्रमाणपत्र 
संबंधित जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने वैध ठरविल्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच त्यांना प्रत्यक्ष पदोन्नतीने 
त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना देण्यात यावी. 

तसेच अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्गीय व विशेष मागास 
प्रवर्गाच्या उमेदवारांची पदोन्नतीपूवी जाती प्रमाणपत्रांची पडताळणी करुन वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत 
मार्गदर्शक सूचना याबाबतचे शासन परिपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दि.५/३/२००५ व 
दि.९६/५/२००७ मधील सूचनांनुसार या प्रवर्गाच्या उमेदवारांच्या बाबतीत कार्यवाही करुन या प्रवर्गाच्या अधिका-यांना 
पदोन्नती देण्यात यावी. 
४. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकोय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (एक) मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने सक्षम प्राधिकारी 
यांच्या मान्यतेने उपरोक्‍त नियुक्त्या करण्यात येत आहेत. 
प्त सदरच्या पदोन्नतीवरील नेमणूका ह्या मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल याचिका क्रमांक 
८४५२/२००४ मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 
६. पदोन्ञतीबर पदस्थापना दर्शविण्यात आलेल्या पदांवर मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण 
अथबा अन्य मा. न्यायालयाचे स्थगिती आदेश असल्यास ते विचारात घेऊन त्याअनुषंगाने संबंधित अधिकाऱ्यांच्या 
पदोन्नतीवरील पदस्थापनेत बदल करण्यात येईल. 
७. पदोन्नती देण्यात आलेल्या उपरोक्त अधिका-यांना सध्याच्या पदावरुन कार्यमुक्त करुन 
त्यांच्या पदोत्नतीवरील पदावर रुजू होण्यासाठी महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी आवश्यक ती कार्यवाही त्वरित करावी. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


\ ‘ae 

( सु. ज. महाजन ) 

सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रतिलिपी :- 
१) महालेखापाल-१/२, लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
२) मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. राज्यमंत्री (गृह) (शहरे) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


3 


70\E:\2009\PROMOTION\Order\CR 354.09 SP. DCP posting.Iwp 

४) मा. राज्यमंत्री (गृह) (ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५)  अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 

६) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

८) अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे ales स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) संबंधित अधिकारी ( पोलीस महासंचालक यांचे मार्फत). 

१०) निवडनस्ती, कार्यासन पोल-१ (अ). 


